दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ 
नुसार राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील 
गट-अ ते गट-ड संवर्गातील पदांकरीता 
दिव्यांगासाठी शासन सेवेत पदे सुनिश्चित 
करण्याबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एमआयएस-१०२०/प्र.क्र.११७/रा.उ.शु.-१ 
विस्तार इमारत, ५ मजला, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १८ फेब्रुवारी, २०२१ 


वाचा :- १) दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६. 
२ केंद्र शासनाच्या सामाजीक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची 
दिनांक ०४.०१.२०२१ ची अधिसूचना 
३) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र. अपंग -२०१३/ 
प्र.क्र.३५/अ.क.२, दि.३०.०५.२०१८ 
४) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र. दिव्यांग -२०१९/ 
प्र.क्र. २५१/दि.क.२, दि.१२.११.२०२० 
५) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र. दिव्यांग -२०१९/ 
प्र.क्र. २५१/दि.क.२, दि.०२.०२.२०२१ 
प्रस्तावना :- 
सामाजीक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांनी वाचा क्र. ३ च्या शासन निर्णयान्वये 
शासनाच्या आस्थापनेवरील पदे अपंग प्रवर्गासाठी सुनिश्चित केलेली आहेत. त्यामध्ये राज्य 
उत्पादन शुल्क विभागासाठी गट-अ ते गट-ड संवर्गातील पदे सुनिश्चत करण्यात आली 
होती. आता दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ नुसार दिव्यांगासाठी 
शासन सेवेतील पदांची पदसुनिश्चिती करणे आवश्‍यक आहे. 
२. सामाजीकन्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय दिनांक 02.02.2029 नुसार 
दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनिय, २०१६ च्या कलम ३३ नुसार दिव्यांगासाठी शासन सेवेतील 
पदांची पदसुनिश्चिती करणे तसेच 3 वर्षापेक्षा जास्त नसेळ इतक्या नियत कालांतराने 
दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या शासन सेवेतील जागांच्या यादीचे पुनर्विलोकन करणे 
आव्यक आहे. त्यासाठी केंद्र शासनाने दिनांक ०४.०१.२०२१ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या 
अधिसुचनेनुसार राज्य शासनाच्या आस्थापनेवरील दिव्यांगासाठीची पदे सुनिश्चित करणे 
SMAI असल्याने सर्व प्रशासकीय विभागांनी त्याबाबत शासन निर्णय निर्गमीत करण्याच्या 
सुचना उक्त वाचा क्र. ५ नुसार देण्यात आल्या आहेत. सदर शासन निर्णयान्वये कार्यवाही 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-१०२०/प्र.क्र.११७/रा.उ.शु.-१ 


शासन [नणय :- निर्णय :- 

केंद्र शासनाने दिनांक ०४.०१.२०२१ च्या अधिसुचनेन्वये दिव्यांगासाठी सुनिश्चित 
केलेल्या पदांची यादी प्रसिद्ध केलेली आहे. सदर अधिसुचनेच्या अनुषंगाने, राज्य उत्पादन 
शुल्क विभागातील गट-अ ते गट-ड संवर्गातील पदांबाबत दिव्यांगासाठी “विवरणपत्र-अ” 
मध्ये दर्शविल्यानुसार पद सुनिश्चित करण्यात येत आहे. 
ree सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक क्र. 
२०२१०२१८१७२८२६२३२९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरी ने साक्षांकीत 
करुन काढण्यात येत आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


सहपत्र : विवरणपत्र-अ i eee 
S h a S h a n k ADMINISTRATION वक वरी i Tel प य ri 


2.5.4.20=6038c321 1881ff76a4b4137151dbccb4aeafc1 f32d83b3a3af647a 


53e3c2c96 
ber=61d4cf3b8a71549e495e73e79f001bf43c91bec685e712dd 
AMAKANTE SAWANT Ezsicciscoesra cnesrasran taal 
2 


1021.02.18 17:41:35 +05'30' 


(शशांक र. सावंत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
) मा. मंत्री (राज्य उत्पादन शुल्क) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. राज्यमंत्री (राज्य उत्पादन शुल्क) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
३) मा. प्रधान सचिव, राज्य उत्पादन शुल्क यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय 
मुंबई. 

४) आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

५) आयुक्त, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

६) आयुक्‍त, समाज कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

७) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता १/२), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

८) महालेखापाल (लेखापरीक्षा-१/२), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

९) सर्व विभागीय उप आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क 
१०) सर्व अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क. 
११) उप सचिव, राउझु, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
92) निवडनस्ती कार्यासन,राउशु-१, गृह विभाग 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय Hatch: एमआयएस-१०२०/प्र.क्र.११७/रा -उ.शु.-१ 


राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील दिव्यांगासाठी सुनिश्‍चित करावयाची पदे. 
अ. 'पदनाम कार्यात्मर दिव्यांग प कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या 
क्र. आवश्यकता ' प्रवर्गासाठी पदे 
सुनिश्‍चित 
गट-अ 
०१ | उप आयुक्‍त, |S, ST, W,|a)B.LV वेगवेगळ्या अनुज्ञाप्तींच्या संदर्भातील बाबीची 
ज्य उत्पादन |e a oa aot करणे. लेखा संबधीची कामे पाहणे, 
»©, c) OA, BA, dict 
शुल्क (क.श्रे.) OL, BL, OAL, | अनुज्ञप्तीचे निरीक्षण करणे, औषधे व सोंदर्य प्रसाधने, 
CP, LC, Dw, | ड्रग्ज, अफू, गांजा, भांग याबाबी संदर्भात कार्यवाही 
AAV, MDy वायदर्शातीलं कामकाजामध्ये 
d) SLD, MI | करणे, यासंदर्भातील प्रशासकीय कामकाजामध्ये व 
e) MD सह आयुक्तांना कामामध्ये मदत करणे इ. 
involving 
(a) to (d) above 
गट-ब 
०२ | सहाय्यक ।$,5,७, ।9)5,1.४ मुख्यालयाच्या ठिकाणी सहाय्यक आयुक्तांच्या आठ 
आयुक्‍त, राज्य ue 01%  । जागा आहेत. तसेच अधीक्षक, दारुबंदी ब उत्पादन 
उत्पादन शुल्क 01, छा., OAL, । शुल्क, मुंबई यांच्या कार्यालयात आस्थापना 
“7, LC, Dw, । अधिकाऱ्यांची एक जागा आहे. सहाय्यक आयुक्‍त हा 
AAV, MDy अधिक : शाखेचा असतो शाखेतील 
त MI एकापेक्षा अधिक शाखेचा प्रमुख . शाखेतील 
e) MD संपूर्ण कामाची जबाबदारी त्यांच्यावर असते. त्याला 
involving आपल्या हाताखालील कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन करावे 
(a) to (d) above | लागते. तसेच त्याला शाखेतील कर्मचाऱ्यांवर देखरेख 
ठेऊन त्यांच्याकडून काम करवून घेण्याची त्याची 
जबाबदारी असते. 
गट-क 
०३ | लघुलेखक |S,ST,W,  |a)B,LV लघूलेखनाचे ब टंकलेखनाचे काम करणे, वरिष्ठ 
(वरिष्ठ श्रेणी) |e 2) 0.७. छा. अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली इतर कार्यालयीन 
OAL, CP, LC,| काम करणे, नोंदवह्या ठेवणे, बैठकोच्या तारखा 
DW, AAV नोंदवून ठेवणे, गोपनीय पत्र ATER करणे इ. 
त) ASD, SLD, 
MI 
e) MD involving 
(a) to (d) 
above 
०४ | लघुलेखक |S, ST, x : B, LV लघूलेखनाचे ब टंकलेखनाचे काम करणे, वरिष्ठ 
BN, RW,SE, D, HH अधिकाऱ्यांच्या oss 
(कनिष्ठ श्रेणी) | प कक BE ऱ मार्गदर्शनाखाली इतर कार्यालयीन 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-१०२०/प्र.क्र.११७/रा.उ.शु.-१ 


OAL,CP,LC, 
DW, AAV 
d)ASD,SLD, MI 
e) MD involving 
(a) to (d) above 


काम करणे, नोंदवह्या ठेवणे, बैठकोच्या तारखा 
नोंदवून ठेवणे, गोपनीय पत्र व्यवहार करणे इ. 


ou 


कार्यालय 
अधीक्षक 


S, ST, W, 
BN, RW,SE, 
H, C, MF 


a) B, LV 

b) D, HH 

c) OA,BA,OL, 
BL, OAL, CP, 
LC, Dw, AAV, 
MDy 

d) SLD, MI 

e) MD involving 
(a) to (d) above 


कार्यालय अधीक्षक हा प्रत्येक शाखेचा प्रमुख असुन 
त्यांच्या हाताखालील कर्मचाऱ्यांना नियंत्रण ठेवतो. 
त्यांचे काम तपासून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे 
पाठवितो. तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना त्यांच्या 
कामात मदत करतो. 


०६ 


लेखापाल 


a) 3, LV 

b) D, HH 

c) OA, OL, BA, 
BL, OAL, CP, 
LC, Dw, AAV, 
d) ASD (M), 
SLD, MI 

e) MD involving 
(a) to (d) above 


कार्यालयातील लेखा विषयक देवान-घेवान 
व्यवहाराचा मुख्य असतो. त्याला वेतन देयके तयार 
करणे, अंदाज पत्रक तयार करणे, जमाखर्चाचा व 
ताळमेळ विषयक कामाचा मेळ बसविणे, यासाठी 
त्याला शाखेत कर्मचाऱ्यां बरोबर ब अधिकाऱ्यांना 
मदत करावी लागत. संबंधित अधिकाऱ्यांना 
सांख्यिको माहिती पुरविण्यास तो जबाबदार असतो. 


o\9 


सहाय्यक 


a) 3, LV 

b) D, HH 

c) OA, OL, BA, 
BL, OAL, CP, 
LC, Dw, AAV, 
MDy 

d) SLD, MI 

e) MD involving 
(a) to (d) above 


कार्यालयातील प्रकरणावर योग्य टिप्पणी सादर 
करणे, प्रकरणे निकालात काढणे, कार्यालयातील 
कामकाजावर लक्ष ठेवणे. 


०८ 


वरिष्ठ लिपिक 


a) 3, LV 

b) D, HH 

c) OA, OL, BA, 
BL, OAL, CP, 
LC, Dw, AAV, 
MDy 

d) SLD, MI 

e) MD involving 
(a) to (d) above 


कार्यालयातील प्रकरणावर योग्य टिप्पणी सादर 
करणे, प्रकरणे निकालात काढणे, कार्यालयातील 
कामकाजावर लक्ष ठेवणे. 


०९ 


लघुटंकलेखक 


a) 3, LV 

b) OA, OL, BL, 
CR, LG; 

Dw, AAV, MDy 
c) ASD (M), 
SLD, MI 

d) MD involving 
(a) to (c) above 


लघूटंकलेखनाचे व टंकलेखनाचे काम करणे. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-१०२०/प्र.क्र.११७/रा -उ.शु.-१ 


१० | लिपिक S,ST,W, | a)B,LV पंदर्भ प लावणे, त्यावर कार्यवाही करुन 
1. 1. वरिष्ठांकडे सादर करणे, निकाल पाहणे, आवक 
OAL, CP,LC, | जावक शाखेचे काम पाहणे, तसेच त्याला योग्य 
a ee विषयक माहिती गोळा करण्याचे काम करणे, 
SLD. MI टंकलेखनाचे काम करणे वगैरे. 
e) MD involving 
(a) to (d) above 
गट-ड 
११ 7 S,ST,W, |a)B,LV कार्यालय उघडणे व बंद करणे, साफसफाई करणे, 
BN, MF, b) D, HH नस्तींची ने-आण वरिष्ठांच्या सुचनेनुसार 
RW.SEH |c)OA. OAL, | नस्तोंची ने-आण करणे, वरिष्ठांच्या सुचनेनुसार 
CP,LC,Dw, । कार्यवाही करणे. 
AAV 
d) ASD (M, 
MOD), ID, 
SLD, MI 
e) MD involving 
(a) to (d) 
above 
Abbreviations: 
Sr.No. | Abbreviation | Long Form Sr. No. | Abbreviation | Long Form 
Ol ‘BO Blind 11 LC Leprosy Cured 
02 LV Low Vision 12 Dw Dwarfism 
03 [Ds Deaf 13 AAV Acid Attack Victim 
04 HH Hearing 14 MDy Muscular Dystrophy 
Handicapped 
05 OA One Arm 15 ASD Autism Spectrum 
Disorder (M=Mild, 
MoD=Mocderate) 
[06 =| OL One Leg 16 ID Intellectual Disability 
07 BA Both Arm 17 SLD Special Learning 
Disability 
(08 BL Both Leg 18 MI Mental 1111055 
Pl OAL One Arm and One | 19 MD Multiple Disabilities. 
Leg 
10 CP Cerebral Palsy 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-१०२०/प्र.क्र.११७/रा.उ.शु.-१ 


Abbreviations: 

Sr. No. Abbreviation Long Form Sr. No. Abbreviation | Long Form 

1 S Sitting ॥. | ह... | Pulling & 
Pushing 

2 ST Standing ed MF Manipulation by 
Fingers 

3 W Walking 10 RW Reading & 
Writing 

4 BN Bending 11 SE Seeing 

5 L Lifting 12 H Hearing 

a KC Kneeling & 13 C Communication 

Crouching 
id JU Jumping 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


